प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती 

डॉ.संतोष वेणीकर, उप जिल्हाधिकारी 
(भुसंपादन) (लाभक्षेत्र), यवतमाळ यांची 
कुलसचिव, वसंतराव नाईक मराठवाडा 
कृषी विद्यापीठ, परभणी या पदावर 
प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन आदेश क्र. टिआरएफ-०७२४/प्र.क्र.१९१/ई-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: ३१ जुले, २०२४ 


संदर्भ: १) महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि 
शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध 
अधिनियम, २००५ 
२) सामान्य प्रशासन विभाग अधिसूचना क्र.एसआरव्ही-२०२१/ 
प्र.क्र.४९/कार्या-१२, दि.१४.०७.२०२१ 


शासन आदेठा:- 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि झासकीय कर्तव्ये पार 


पाडतांना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम ४ (४), ४ (५) व महाराष्ट्र नागरी 


सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेत्तर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी, सेवेतून काढूण टाकणे) नियम, १९८१ 


च्या नियम-४० मधील परिशिष्ट-२ मधील विहित अटी व शर्तीना अधीन राहून डॉ.संतोष वेणीकर, 


उप जिल्हाधिकारी (भुसंपादन) (लाभक्षेत्र, यवतमाळ यांची कुलसचिव, वसंतराव नाईक मराठवाडा 


कृषी विद्यापीठ, परभणी या पदावर ३ वर्षांच्या कालावधीसाठी सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने 


सार्वजनिक सेवेच्या हितार्थ व प्रशासकीय सोयीच्या दृष्टीने प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यात येत 


आहे. 


२. सदर आदेशा तात्काळ अंमलात येत असून डॉ. संतोष वेणीकर, उप जिल्हाधिकारी यांना 


प्रतिनियुक्तीने पदस्थापना दर्शविण्यात आलेल्या पदावर तात्काळ रुजू होण्यासाठी सध्या धारण 


करत असलेल्या पदावरून कार्यमुक्त होऊन त्यांनी पुढील सूचनांसाठी प्रधान सचिव, कृषी विभाग, 


मंत्रालय, मुंबई यांचेकडे हजर व्हावे. 


शासन आदेशा क्रमांकः टिआरएफ-०७२४/प्र.क्र.१९१/ई-२ 


३. 


कुलसचिव, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, परभणी या पदावरील 


प्रतिनियुक्‍तीच्या अनुषंगाने डॉ. संतोष वेणीकर, उप जिल्हाधिकारी यांच्या सेवा प्रधान सचिव, कृषी 


विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचेकडे सुपूर्द करण्यात येत आहेत. 


सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थ ळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०७३११५५७४१९११९ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 
« प्रधान सचिव, कृषी विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
« विभागीय आयुक्‍त, अमरावती/छत्रपती संभाजीनगर 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


VARUDKAR MAHESH कड. 
ASHOKRAOQ | णय वाकला 


(महेश वरुडकर) 
शासनाचे उप सचिव 


मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

मा. उप मुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

मा. उप मुख्यमंत्री (वित्त) यांचे उप सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

मा. मंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

अपर मुख्य सचिव (महसूल) यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
संबंधित जिल्हाधिकारी. 

प्रधान महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखा परीक्षा), मुंबई/ नागपूर. 
संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

संबंधित अधिदान व लेखा अधिकारी. 

संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी. 

संबंधित उप जिल्हाधिकारी (विभागीय आयुक्त, पुणे यांचेमार्फत). 

निवडनस्ती (ई-२). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


